महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 
१९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -मराग्रं-२०१८/प्र.क्र. २१२/२०१८/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, 
शैक्षणिक, माहिती-तंत्रज्ञान, कृषि, क्रीडा, कला व मनोरंजन इत्यादी क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि 
विषयांची माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने 
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मंजूर केला आहे. या अधिनियमान्वये राज्यातील 
जनतेमध्ये वाचन सवयीची जोपासना करणे आणि सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीचा विकास करुन 
राज्यातील ग्रामीण भागापर्यंत वाचन/ग्रंथालय चळवळ पोहचविण्याचे कार्य शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांमार्फत सुरु आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ दिनांक ०१ मे, १९६८ 
रोजी संमत झाला असून त्यास ५० वर्षे झालेली आहेत. सदर अधिनियमात कालानुरुप बदल 
करण्याची आवश्‍यकता असल्याने सदर अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: - 
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी खालील 
प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे- 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
शासकीय सदस्य 
hae श्री. सुभाष हि. राठोड, प्र.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 


२ श्रीमती शालिनी गो. इंगोले, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, मुंबई विभाग, कोकण भवन, | सदस्य 
मुंबई 


३ श्री. अविनाश द. येवले, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई सदस्य 


४ श्री. सुनिल सं. हुसे, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. सदस्य 
५ | डा. सुरजकुमार गु. मडावी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, गडचिरोली सदस्य 
& श्री. प्रशांत व. पाटील, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, ठाणे (नेरुळ), नवी मुंबई. सदस्य 
श्री. शशिकांत का. काकड, प्र. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई सदस्य 
सचिव 
अशासकीय सदस्य 
८ | att. sayy विश्वनाथ देशपांडे, C/O करंदीकर गुरुजी, दत्त प्रोविजन, मेन रोड सदस्य 


सावनेर, जि. नागपूर ४४११०७. 


९ श्री. गुलाबराव आप्पाराव मगर, N-92, D २४/११, स्वामी विवेकानंद नगर, टि.व्ही. सदस्य 
सेंटर हडको, औरंगाबाद ४३१००३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१८/प्र.क्र. २१२/२०१८/साशि-५ 


ia o | श्री. सुनिल एकनाथ वायाळ, “जय श्रीराम” सरस्वती नगर, बुलढाणा रोड चिखली, ता. | सदस्य 
चिखली, जि. बुलढाणा. 


।११_ | श्री. रविंद्र गोविद पांडे, ६९, यशोदानगर भाग-२, जयताळा मार्ग, नागपूर ४४००३६. सदस्य 


१२ । प्रा. चंद्रकांत राजारामपंत जोशी, फ़्लॅट नं. ५, गुरुमाऊली अपार्टमेंट, लक्ष्मीनगर, सदस्य 
गारखेडा,औरंगाबाद ४३१००५. 


१३ | डॉ. राजशेखर शांकरराव बालेकर, ए-४,अक्षय गार्डन,देवानगरी शाहनुरवाडी, | सदस्य 
औरंगाबाद, ४३१००५. 


१४ । डॉ. रामेश्वर सुर्यभानजी पवार, १४, भाग्यलक्ष्मी नगर, वसमत रोड, परभणी. सदस्य 


२. सदर समितीचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य राहील. सदर समितीचा कार्यकाळ समिती गठीत 
केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने राहील. 
३. सदर समितीची बैठक बोलविण्याचे तसेच बैठकीचा दिनांक, वेळ व स्थळ निश्चित करण्याचे 
अधिकार अध्यक्षांना राहतील. 
४. सदर समितीने महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मध्ये कालानुरुप बदलत्या 
परिस्थितीनुसार करावयाच्या सुधारणाबाबत सखोल चर्चा करुन आपला अहवाल तयार करावा व 
आपल्या स्वयंस्पष्ठ अभिप्रायासह ३ महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 
५. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रवास भत्ता, 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०३०६१६४७०७२२०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Anil Vithalrao Saware 


Anil Vithalrao Site 


(00032, st=Mah. itr 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1e65ce2f3bc 


I df6786e47 1 2e2c088a9ac4ffee3f, ‘Anil Vithalrao 
ware Sate 


Date: 2019.03.06 16:50:57 +05'30' 


(अनिल वि.सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, समितीचे सर्व शासकीय व अशासकीय सदस्य (ग्रंथालय संचालनालयामार्फत) 


प्रत, 


महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. ग्रंथालय संचालक,ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (उ.व.तं.शि.) ate fasts कार्य अधिकारी 
६. मा. राज्यमंत्री (उ.व.तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव 

. सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. निवडनस्ती,साशि-५, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


